Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक २४ ] 


सोमवार , मे २० , २०१९ / वैशाख ३० , 

शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १३, किंमत : रुपये १८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय 


पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८५. 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


. 


राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक मनप-२००४-प्र.क्र . ३४- का .-०६, दिनांक १७ सप्टेंबर, २००४ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १९ ६५ चा महा . ४० वा ) (यापुढे 
सदर “ उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला ) चे कलम १० पोट- कलम (१) खाली नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, निम्नोक्त आदेशाच्या 
अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे बुटीबोरी नगर पंचायत जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे 
आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा 
क्रमांक कक्ष -१२- एमयुएन -१ - कावि १८२-२०१९, दिनांक १३ मे , २०१ ९ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ , (१९ ६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम १०, पोट- कलम (१ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त 
नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , अश्विन 
मुदगल , नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त 
आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -१२- एमयुएन - १- कावि १९१-२०१९. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम १० , पोट- कलम ( २ ) 
अन्वये आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एन.यु.एन. १९ (३)-कावि -०६०-२०१९ , 
दिनांक १६ मे , २०१९ च्या आदेशान्वये त्यांनी बुटीबोरी नगर परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित 
ना .-एक - अ-१ ( १५५० ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २० , २०१९ / वैशाख ३० , शके १९ ४१ 


१८ 


० ९ 


०१ 


० ९ 


०१ 


जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागसप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 
( अ) अनुसूचित जाती 

०३ 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

०५ 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरुन ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा. 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक (३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २) ( अ), (ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 
( अ) अनुसूचित जाती 

०२ 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

०३ 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या [ अनुक्रमांक ( ३ ) 

०३ 
समोरील 

नमूद केलेल्या जागा वजा ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा] 
२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील आदेश क्रमांक रानिआ - नप २०१७ -प्रक्र ६- का ०६ , 
दिनांक २० मार्च २०१८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे 
कलम १०, पोट- कलम २ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांचा वापर करून मी , अश्विन मुदगल , नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर 
परिषद क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून 
ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाचे नाव प्रभागाची एकूण 
एकूण जागा प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
क्रमांक असल्यास 

लोकसंख्या, 

क्रमांक (Discription of boundary of the Ward ) कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे अनु. 
( Ward ( Name of अनुसूचित जातीची ( Seat 

जाती / अनु . जमाती/ नागरिकांच्या 
No. ) the Ward लोकसंख्या, No.) 

मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 
No. if अनुसूचित 

( अनु. जाती/ अनु. जमाती/ 
any ) जमातीची 

नागरिकांच्या मागासवर्ग 
लोकसंख्या 

स्त्रियांसाठी धरून) 
(Reservation Category , 
SC , ST, BCC , Woman in 

SC ,ST, BCC Category ) 
( १ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
प्रभागाची एकूण १ अ प्रभागाची आगमन सावजी हॉटेल पासून देशमुख टेड्रींग कंपनी १ अ ना.मा.प्र . महिला 
लोकसंख्या ३१३२ 

व्याप्ती ते कृशीदेव खत कारखान्याच्या कॉर्नरपर्यंतचा बुटीबोरी १ ब सर्वसाधारण 
अ . जा . २५५ 

मेन रोडपर्यंतचा भाग . 
अ . ज . १८२ 

नागपूर -वर्धा हायवेवरील आगमन सावजी हॉटेल ते 
मॉर्डन टेलर्स ते श्री . साठवणे बंधु (बुटीबोरी शहराची 
हद्द ) पासून देशमुख टेड्रींग कंपनीपर्यंत . 


३ . 


( २ ) 


१ 


१ 


१ ब 


उत्तर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २० , २०१९ / वैशाख ३० , 


शके १ ९ ४१ 


३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


पूर्व.- श्री . साठवणे बंधु (बुटीबोरी शहराची हद्द) ते देशमुख 

टेड्रींग कंपनीपासून बोथली गावाच्या हद्दीला लागून 
असलेला रेंगापारचा भाग यामध्ये देशमुख टेड्रींग 
कंपनीपासून ते श्रीराम इलेक्ट्रीकल ते कविता किराणा 
ते मातोश्री जनरल गिफ्ट ते धनश्री लक्ष्मीकिराणा 
स्टोअर्स ते श्री . भास्कर निखाडे यांचे घर 
श्री . भास्कर निखाडे यांचे 

घरापासून 

ते ब्रिलीअंट 
क्लासेस ते रजाक कुलर पठाण शॉप ते श्री . डेअरी 
ते आर्शीवाद ब्युटी पार्लर ते कृशीदेव खत कारखान्याचा 

बुटीबोरी मुख्य रस्त्यावरील कॉर्नर. 
दक्षिण.- कृशीदेव खत कारखान्याच्या समोरील बुटीबोरी मेन 

रोडचा कॉर्नर . 
पश्चिम .- कृशीदेव खत कारखान्याचा कॉर्नर पासून बुटीबोरी 

इंडियन चिकन सेंटर ते वानखेडे सभागृह ते सुभेदार 
बँक ते बरबड चा दवाखाना ते बाजार समिती मेन 
गेट ते इलाहाबाद बँक ते जिजामाता शाळा ते सना 
ार्डवेअर ते आगमन सावजी हॉटेलपर्यंत . 


२ 


२ 


प्रभागाची एकूण अ 
लोकसंख्या ३०८२ २ ब 


२ अ ना.मा.प्र . महिला 
२ ब सर्वसाधारण 


अ . जा.४३३ 


अ . ज . १ ९ ७ 


प्रभागाची बुटीबोरी नगरपरिषदेची बोथली ग्रामपंचायतीची हद्द, 
व्याप्ती श्री . प्रमोद कुंभारे यांचे घरापासून श्री . बशीर बावला 

यांचे घरापर्यंत तेथून दुर्गा माता मंदिर रोडने 

श्री . किसन चटप यांच्या घरापर्यंत . 
उत्तर.- श्री . महेंद्र कुंभारे यांच्या घरापासून ते गोपाल ॲक्वा 

ते श्री . शेख यांचे घरापासून ते श्री . अंबाडारे ते सुत 
गिरणी रोडने श्री . शेलकर यांच्या चक्कीपर्यंत ( सुत 

गिरणी कॉर्नर ). 
पूर्व.- श्री . शेलकर यांच्या चक्कीपासून श्री . चिडे ते 

श्री . रूईकर ते ज्ञानेश्वर पवार ते श्री . मुन्ना श्रीवास 
कटींग दुकान ते श्री . महेंद्र चौव्हान ते श्री . बशीर 

बावला यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण.- श्री . बशीर बावला यांचे घरापासून दुर्गा माता मंदिर 

रोडने डॉ . कांबळे ते रंगोली मॅचींग सेंटर ते सिध्दी 

अंलकार ते श्री .किसन चटप यांच्या चक्कीपर्यंत . 
पश्चिम .- श्री .किसन चटप यांच्या चक्कीपासून ते श्रीकृष्ण 

प्लॅस्टीक अॅण्ड जनरल स्टोअर्स ते श्री . नामदेव 
नागपूरे ते गणेश किराणा स्टोअर्स ते ताज गादी 
भंडार ते श्री . मुजीब अल्फा शेख ते श्री . पांडुरंग 
कातुरे ते श्री . प्रमोद कुंभारे यांच्या घरापर्यंत . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २० , २०१९ / वैशाख ३०, शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


३ 


३ 


प्रभागाची 

एकूण ३ अ 
लोकसंख्या ३२२६ ३ ब 


पर्यंतचा भाग , 


परिसर , 


३ अ ना.मा.प्र . महिला 
३ ब सर्वसाधारण 


अ . जा .४१४ 


अ . ज .२८ ९ 


उत्तर 


प्रभागाची सूत गिरणीजवळील नाल्यापासून रेल्वेलाईन पूल 
व्याप्ती 

सेंट पॉल कॉन्व्हेट 

स्कूल 
भुते दवाखाना. 
सूत गिरणीजवळील नाल्यापासून रेल्वेलाईन पर्यंत 
ते श्री . गुलमोहम्मद बराडे यांचे घरापासून ते 
श्री . एस . पी . वाघाडे यांचे घरापासून ते श्री . कपाटे 
यांचे घरापासून ते श्री . शंकर राउत यांचे घरापासून 
ते श्रीमती कलावती झुनझुनकर यांचे घरापासून 

ते 


रेल्वेलाईन पूल . 


यांचे घरापासून 


पूर्व. रेल्वेलाईन पुलाजवळील श्रीमती कलावती झुनझुनकर 

ते श्री . छोटु शेख यांचे घरापासून 
ते श्री . गुलाब शेख यांचे घरापासून 

ते श्री . सुरेश 
पारसे यांचे घरापासून ते श्री . रमेश पारसे यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण.- श्री . रमेश पारसे यांचे घरापासून ते श्री . सुनिल 

पारसे यांचे घरापासून ते श्री . नामदेव समर्थ यांचे 
घरापासून ते श्री . शंकर निनावे यांचे 

घरापासून ते 
संदीप मेडीकल ते धार्मिक धान्य भंडार ते डॉ . भुते 

यांचा दवाखाना . 
पश्चिम .- डॉ . भुते यांच्या दवाखान्यापासून श्री . गणेश वरघने 

यांचे घरापासून ते श्री . विष्णु गुजरकर 

यांचे 

घरापासून 
ते श्री . युसुफ भोख यांचेकिराणा दुकान 

सूत 
गिरणीजवळील नाल्यापर्यंतचेगुलमोहम्मद बराडे 
यांच्या घरापर्यंत . 


ते 


४ 


४ 


प्रभागाची एकूण ४ अ 
लोकसंख्या ३० ९ ३ ४ ब 


४ अ अ.जा. 

महिला 
४ ब सर्वसाधारण 


अ . जा .८१४ 


अ . ज .४७४ 


प्रभागाची हनुमान नगर, रेल्वे कॉलनी, अग्रवाल कंपनी, साईबाबा 
व्याप्ती मंदिर, शितला माता मंदिर, हनुमान मंदिर परिसर. 
उत्तर .-- मध्य रेल्वे लाईन पुलापासून हनुमान नगर ते वारंगा 

रोड बुटीबोरी नगरपरिषद हद्द. 
पूर्व.- बुटीबोरीला लागून असलेली कोलार गावाची हद्द ते 

वेणा नदीपर्यंत . 
दक्षिण.- वेणा नदीची रेल्वेलाईनपर्यंतची हद्द . 
पश्चिम .- वेणा नदी रेल्वे लाईनपासून रूची सोया कंपनीपासून 

रेल्वे क्रॉसींगपासून रेल्वे स्टेशनकडे जाणारा रोडवरून 
रेल्वे स्टेशन ते श्री . रमेश शेंडे यांचे घरापासून ते 
श्री . गणीचा पानठेला ते जय दुर्गा स्टोअर्स ते सना 
डेकोरेशन ते शितला माता मंदिर ते श्री . यादव 
साठवणे यांचे घरापासून ते श्री . पठाण यांचे घरापासून 
ते श्री . मोहन मलवार यांच्या किराणा दुकानापर्यंत 
ते हनुमान मंदिर ते श्री . राजु 

श्रीराम यांचे घरापासून 
ते श्री. जिवन कुकडेयांचे घरापासून ते श्री . मांढरे 
यांचे 

घरापासून ते श्री . रामदास पारसे यांचे घरापर्यंत 
ते अग्रवाल कंपनीपासून रेल्वे पुलापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २० , २०१९ / वैशाख ३० , शके १९ ४१ 


अनुसूची -चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


५ 


५ 


प्रभागाची एकूण ५ 
लोकसंख्या ३१८३ ५ ब 


५ अ अ . जा . महिला 
५ ब सर्वसाधारण 


अ . जा.६६३ 


- 


अ . ज . १५३ 


प्रभागाची कृशीदेव खत कारखाना , दुर्गा माता मंदिर , साई 
व्याप्ती मंगल कार्यालय , खापर्डे शाळा , सरस्वती शाळा , 

फिल्टर प्लॅन्ट, आरामशीन परीसर . 
उत्तर. अन्नपूर्णाशिव मंदिर, बौध्द विहार ते दुर्गा माता 

मंदिर , खाली मैदान ते श्री . अशोक निखाडे यांचे 

घरापर्यत ते श्री . मारूती मेंढे यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व. श्री . मारोती मेंढे यांच्या घरापासून ते श्री . कवडु 

अवचट यांचे घरापर्यंत ते श्री . परवेज शेख यांचे 
घरापर्यंत ते श्री . कृष्णाजी तळवटकर यांचे घरापर्यंत 
ते श्री . ब्रिजेश डहरवाल यांचे घरापर्यंत ते 
श्री . सिध्दार्थ चहांदे यांचे घरापर्यंत ते श्री . प्रल्हाद 
चौधरी यांचे घरापर्यंत ते श्री . पांडुरंग राउत यांचे 
घरापर्यंत ते बाउली विहीर ते सरस्वती शाळा ते 
श्री . श्रीराम बोंद्रे यांचे घरापर्यंत ते उमरेड रोड रेल्वे 

क्रॉसींगपर्यंत . 
दक्षिण.- उमरेड रोड रेल्वे क्रॉसींगपासून लेंडी पुलपर्यंतचा 

भाग . 
पश्चिम .- लेंडीपुलापासून बुटीबोरी मेन रोडने डॉ . देशपांडे 

दवाखाना ते न्यू सपना बार ॲण्ड रेस्टॉरेन्ट कॉर्नर 
ते गुरूदेव क्लॉथ सेंटर ते माया क्लॉथ सेंटर ते 
श्री . समीर जयस्वाल ( माजी सरपंच ) यांचे घरापर्यंत 
ते कृशी देव कारखाना ते मटन मार्केट रोड ते 
अन्नपूर्णा शिव मंदिरपर्यंत . 


६ 


६ 


६ 


ज 


प्रभागाची 

एकूण ६ अ 
लोकसंख्या ३४५७ ६ ब 
अ . जा .३७१ 


६ अ ना.मा.प्र . 
६ ब सर्वसाधारण महिला 


अ . ज . १८८ 


प्रभागाची बाजार समिती खुली जागा, माधवकुटी शाळा, HBL 
व्याप्ती टॉवर, भानी मंदिर, पिंगळाई सभागृह परिसर , मॉ 

बिल्डींग ( डोईफोडे कॉम्प्लेक्स ), बालाजी शाळा , 
मयुर रेस्टॉरेन्ट , इंडीयन ऑईल पेट्रोल पंप, हिवसे 

कॉम्प्लेक्स . 
उत्तर.- पूर्वीच्या रंगापार गावच्या बुटीबोरीला जोडलेल्या 

हद्दीपासून नागपूर -वर्धा हायवेने बाजार समिती खुल्या 

जागेपर्यंत तेथून हिवसे कॉम्प्लेक्सपर्यंत . 
पूर्व.- हिवसे कॉम्प्लेक्सपासून बुटीबोरी मेन रोडने माँ 

बिल्डींग कॉम्प्लेक्स ( डोईफोडे कॉम्प्लेक्स ) ते 
श्री . बब्बु शेख ते गुरूदेव इलेक्ट्रीकल ते प्रिया 
इंटरप्राईजेस ते रूद्र किराणा स्टोअर्स ते HBL 

टॉवर ते श्री . काचुरे यांचे शेत . 
दक्षिण.- श्री . काचुरे यांचे शेतापासून साईताज मशिद रोड ते 

श्री . रंजीत चौरे यांचे घरापासून ते श्री . रमेश चौधरी 
यांचे घरापासून 

ते श्री . अजय दोलाई यांचे घरापासून 
ते श्री . सुरेश खापने यांचे घरापर्यंत ते उमरेड 
रोडने तुलसी सिटी ते श्री . भाऊराव काळे यांचे 

शेतापर्यंत ( जुनी बोरी रेंगापार हद्द) . 
पश्चिम .- श्री . काळे शेतापर्यंत ते मयुर रेस्टॉरेन्ट ते शनी 

मंदिर ते बाजार समिती खुली जागेपर्यंत . 


ना .- एक- अ-२ ( १५५० ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २० , २०१९ / वैशाख ३० , शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


७ 


७ 


७ अ 


प्रभागाची 

एकूण 
लोकसंख्या ३४ ९ ३ 
अ . जा .३२ ९ 


७ अ ना.मा.प्र . 
७ ब सर्वसाधारण महिला 


७ ब 


अ . ज .२४४ 


प्रभागाची इंम्पेरीअर सोसायटी , सुयोग कॉलनी , सिडको 
व्याप्ती कॉलनी, नागपूर-वर्धा हायवे, पोलीस स्टेशन, म्हाडा 

कॉलनी, ड्रीम सोसायटी, ईरा इंटरनॅशनल , लोकमत , 

विर सावरकर कॉलनी. 
उत्तर. इंम्पेरीअर सोसायटीपासून 

सुयोग कॉलनी ते 
श्री . बाबा आमटे ते पाम सिटी ते विदर्भ प्रिमीयम ते 

नागपूर-वर्धा रोडपर्यंत . 
पूर्व.- नागपूर-वर्धा रोड ते लोकमत ते पेट्रोल पंप ते 

बजाज पाटणी ते ( इलाहाबाद बँक समोरील 
झोपडपट्टी) ( वडार वस्ती ) ते नॉव्हेल्टी ते शिवल 
मोबाईल ते जय दुर्गा स्टील ते बाजार समितीची 

खाली जागेपर्यंत . 
दक्षिण . - बाजार समिती ते दैनिक पुण्यनगरी ते आयटीआय 

ते ड्रिम सोसायटी ते वेणा नदी . 
पश्चिम .- वेणा नदी ते इंडियन ऑईल पेट्रोल ते वरघणे 

सोसायटी ते जयस्वाल सोसायटी ते तुरकमारी 
गावाची हद्द ते इम्पेरीअर सोसायटी. 


८ 


८ 


प्रभागाची एकूण ८ अ 
लोकसंख्या ३२१८ ८ ब 


८ अ अ.ज. महिला 
८ ब सर्वसाधारण 


प्रभागाची अजय गुप्ता यांचे शेत , रूख्मिनी सोसायटी , सुलताना 
व्याप्ती शेख यांचे घर , श्री . हजारी यांचे घर , श्री . जोशी 

यांचे घर , श्री . आकाश वानखेडे यांचे घर , तरूण 
युवक मंडळ , छोटीबोरी , मजीद , बाजार मार्केट , 


अ . जा . ३०४ 


अ . ज .३८१ 


मेन शाळा . 


उत्तर .- अजय गुप्ता 

यांचे शेतीपासून गौतम सोसायटी ते 
रूख्मिनी सोसायटी ते प्रकाश नागपूरे यांचे शेतीपर्यंत . 
पूर्व. श्री . प्रकाश नागपूरे यांचे शेतीपासून ते श्रीमती 

सुलताना शेख यांचे घरापासून ते श्री . वहीद शेख 
यांचे घरापासून 

ते श्री . जाबीर शेख यांचे घरापासून 
ते श्री . छोटु शेख यांचे घरापासून ते श्री . रमेश 
ठाकरे यांचे घरापासून ते श्री . पाचघरे यांचे घरापासून 
ते श्री . हजारी यांचे घरापासून ते श्री . प्रकाश पवार 
यांचे घरापासून ते श्री . शेरू शेख यांचे घरापासून ते 
श्री . जोशी यांचे घरापासून ते श्री . चंदेल यांचे 
घरापासून ते श्री . आकाश वानखेडेयांचे घरापासून 

ते तरूण युवक मंडळपासून ते वेणा नदीपर्यंत . 
दक्षिण .- वेणा नदीपासून ते सोनुर्ली गावाची हद्दपासून ते 

रूईखैरी गावाची हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम .- रूईखैरी गावाची हद्दीपासून ते नागपूर-वर्धा हायवेने 

ते श्री . अजय गुप्ता यांचे शेतीपर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २० , २०१९ / वैशाख ३०, शके १९४१ 


७ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


९ 


९ 


प्रभागाची एकूण ९अ 
लोकसंख्या ३३६४ ९ब 


९अ अ.जा. 
९ब सर्वसाधारण महिला 


अ . जा . ४ ९ ७ 


अ . ज . २४ ९ 


प्रभागाची श्री . निनावे यांचे शेत , बावलानगर , साईताज नगर , 
व्याप्ती ड्रिम स्कुल , 

ड्रिम स्कुल , पी . एस . सी . दवाखाना , सरकारी 
दवाखाना, नगरपरिषद कार्यालय , दुर्गा देवी मंदिर , 
श्री . समीर बोरकुटे यांचे घर, श्री . किटे यांचे घर , 
देवा हॉटेल, श्री . संजय निस्ताने यांचे घर , बौध्द 
विहार , एन . डी . सी . सी . बँक , स्मशानघाट , 
वेणाजवळील हनुमान मंदिर , श्री . समीर जयस्वाल 
यांची शेती, श्री . बुटे यांची शेती. 


उत्तर.- श्री . निनावेयांचे शेतीपासून ते श्री. दिलीप जयस्वाल 

यांचे घरापासून ते नुरी मजीदपासून ते बावला नगर 
( रेल्वे स्टेशनकडे जाणा- या रस्त्यापर्यंत ). 


पूर्व. 


बावला नगर ते श्री . अनिस बावला यांच्या घरापर्यंत 


श्री . इकबाल भोख यांच्या घरापासून लेंडी 
पुलजवळील चिंचेचे झाड ते पी . एस. पी . दवाखाना 
ते उमरेड रोड रेल्वे क्रॉसींग ते वेणा नदीपर्यंत . 


दक्षिण.- वेण्णा नदीपासून मोक्ष धामपासून ते वेणा नदीजवळील 


हनुमान मंदिरपर्यंत . 


पश्चिम .- वेणा नदीजवळील हनुमान मंदिरपासून ते श्री . भोखर 

अग्रवाल यांच्या घरापासून ते निलेश मेडीकल 
स्टोअर्सपासून ते देशी दारूचे 

दुकानपासून 

ते 
श्री . दादाजी सोनार ते श्री . जुमडे यांच्या घरापासून 
ते नगरपरिषद कार्यालयपासून ते सरकारी दवाखाना 
ते जुने पोस्ट ऑफीसपासून ते श्री . पांडुरंग राउत 
यांच्या घरापासून ते जब्बार डेकोरेशन ते 
श्री . भाफीभाई शेख यांच्या घरापासून ते श्री . नबीभाई 
शेख यांच्या घरापासून ते ड्रिम स्कूल ते श्री . निनावे 


यांचे शेतीपर्यंत . 


नागपूर : 
दिनांक २० मे २०१९ . 


अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २० , २०१९ / वैशाख ३० , 


शके १ ९ ४१ 


ITT 9-34 ( 37841.) ( 71.9.9 .) H.SIT.PT., 37.55.C & . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on meby Order sprich 479-2008-7.55.38-01-o & , facich 90-08-2008 of the State 
Election Commissioner,Maharashtra , the Draft Order fixing the number of seats to be elected and the extent of the 
wards into which the said Municipal Area of the Municipal Councils to be divided and wards to be reserved for Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including Women belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes ,and the Backward Class of Citizens ), as the case may be , as shown in the Scheduled to the 
DraftOrder , bearing 1581-92-94454-9-qiſa- 922-2099, facich 93 # 2099 was published as required by the proviso to sub 
section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , 
for information of the residents of the Butibori Nagar Panchayat. 

After carefully considering the objections are received byme in respect of the said Draft Order, I, Ashwin Mudgal , 
the Collector of Nagpur District, in exercise of the powers conferred on me by sub -section ( 1) of Section 10 of the said 
Act, hereby make the following Order namely - 


ORDER 


No. Desk -XII-MUN - 1 -WS- 191-2019. 


Whereas, the Commissioner and Regional Director of Municipal Administration , Nagpur Division , Nagpur, 
by his Ordersich H.Y.54-98 (3)-mila -0 & 0-8098 , fatich 98-04-2099 issued under sub -section ( 2) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for 
the Butibori Nagar Parishad , the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats reserved 
for Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) as 
shown below : 


18 


09 


(1 ) The number of Councillors to be elected 
(2 ) The number of seats to be reserved . - 

(a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 
(c ) for the Backward Class of Citizens 


03 


01 


05 


09 


( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women 

(Including the number of seats to be reserved for Women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens). 


(4 ) Out of seats at serial number ( 3), the number of seats reserved 

for Women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at serialnumber ( 2 )( a ), (b ) and (c ) 
respectively are as under : 

(a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 
(c ) for the Backward Class of Citizens 


02 


01 


03 


03 


(5 ) Number of seats reserved for Women as General category 

[number of seats at Serial Number ( 3 ) minus number of seats at 
Serial Number (4 )]. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २० , २०१९ / वैशाख ३० , शके १९ ४१ 


९ 


2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No. MNP - 2004 - CR - 34 - W -6 , 
dated 17th September 2004 of the State Election Commissioner,Maharashtra read with sub -section ( 1) of Section 10 of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , (Mah . XL of 1965 ). I, 
Ashwin Mudgal, the Collector of Nagpur District, hereby fixed the number and extent of the wards into which the 
said Municipal area shall be divided and specify thewards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (Including the Women belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to this Order. 

3. This Order shall take effect for the purpose of the nextGeneral Elections held immediately following the date of 
this Order. 


SCHEDULE 


Ward 
No. 


(Seat 
No.) 


Name of 

the 
Ward 
No. if any 

(2 ) 


Total 
Population 
ofWard 
SC /ST 

(3 ) 


( 1) 


( 4 ) 


(Descripation ofboundary of the ward ) (Reservation Category, 

SC , ST, BCC , Women 
in SC , ST, BCC 

Category ) 
(5 ) 

(6 ) 
Discription of the Ward —Hotel Aagman Savaji, 1A - BCC (Women ) 

Nagpur -Wardha road to Deshmukh 1 B -General 
Trading company to corner of Krishidev 
Fertilizer Factory main road Butibori. 


1 


1 


1 - A 
1 - B 


Total 
Population 
3132 
SC 255 
ST 182 


North— Aagman Savaji Hotel near Nagpur 

Wardha Highway to Morden Tailer to Shri 
Sathavane Brothers (boundary of Butibori 

Municipal Council). 
East - Shri Sathavane Brothers (boundary of 

Butibori Municipal Council to Sriram 
Electrical to Kavita Kirana Stores to 
Matoshri General Gift Center to 
Dhanashri LaxmiKirana Stores to Shri 
Bhaskar Nikhade house to Briliant 
Classes to Rajak Pathan Cooler Shop 
to Shri Dairy to Aashirwad Beauty 
Parlour to corner of Krishidev Fertilizers 

Factory 
South Corner of Krishidev Fertilizers Factory 

Butiborimain road . 
West — Corner of Krishidev Fertilizers Factory 

ButiboriMain road to Chicken Center to 
Wankhede Hall to Subhedar Bank to 
Dr. Barbad Dental Clinic to APMC Main 
Gate to Allahabad Bank to Jijamata 
School to Sana Hardware to Aagaman 

Savaji Hotel. 
Discription of the Ward - Butibori Nagarparishad , 2A-BCC (Women ) 

Bothali Grampanchayat boundary , 2 B -General 
Pramod Kumbhare to Mr. Bashir Bawala 
House , Durga Mata Mandir road , Mr. 

Kisan Chatap House . 
North Mr. Pramod Kumbhare house to 

Gopal Aqua to Mr. Sheikh House to 
Mr. Ambadare to State Cotton Mill Road 
to Mr. Shelkar Aata Chakki (Cotton Mill 
corner). 


2 


2 


2 - A 
2 - B 


Total 
Population 
3082 
SC 433 
ST 197 


71. - 05-31-3 (9440) 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २० , २०१९/ वैशाख ३० , शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


East 


Mr. Shelkar Aata Chakki to Mr. Chide 
to Mr. Ruikar House to Dnyaneshwar 
Pawar to Mr. Munna Shriwas Hair 
Saloon to Mr. Mahendra Chavan to 
Mr. Bashir Bawala House. 


South — Mr. Bashir Bawala House to Durga 

Mandir road to Dr. Kamble to Rangoli 
Maching Center to Siddi Alankar to 
Mr. Kisana Chatap Aata Chakki. 


West 


Mr. Kisana Chatap Aata Chakki to 
Krishna Plastic General Stores to Mr. 
Namdev Nagpure to Ganesh Kirana 
Stores to TajGadi Bhandar to Mr.Mujib 
Alfa Sheikh to Mr. Pandurang Kature to 
Pramod Kumbhare House . 


3 


3 


3 - A 
3 - B 


3 A - BCC (Women ) 
3 B -General 


Total 
Population 
3226 
SC 414 
ST 289 


Discription of the Ward - Drainage near the Cot 

ton Mill area to Railway Line pool, Saint 

Paul School area , Bhute Hospital area . 
North— Drainage near the Cotton Milll to area 

of Railway line pool to Mr. Gulmohmmad 
Barade House to Mr. S.P. Waghade 
House to Mr. Kapate House to Mr. 
Shankar Raut House to Mrs. Kalavati 

Zunzunkar House to Railway line pool. 
East - Mrs. KalavatiZunzunkar House to Rail 

way line pool to Mr. Chotu Sheikh House 
to Mr. Gulab Sheikh House to Mr. 
Ramesh Parse House . 


4 


4 


4 - A 
4 - B 


South — Mr. Ramesh Parse House to Mr. Sunil 

Parse House to Mr. Namdev Samarth 
House to Mr. Shankar Ninave House to 
Sandip Medical to Dharmik Dhanya 

Bhandar to Mr. Dr. Bhute Hospital. 
West Mr. Dr. Bhute Hospital to Mr. Ganesh 

Warghane House to Mr. Vishnu Gujarkar 
House to Mr. Yusuf Sheikh kirana 
Stores to Mr. Gulmohammad Barade 

House near Drainage Cotton Mill. 
Discription of the Ward - Hanuman Mandir, Rail 

way Colony, Agrawal Company, Saibaba 

Mandir, Hanuman Mandir area . 
North— Center Railway line over Bridge 

Hanuman Nagar to Waranga road 

Butibori Nagar parishad boundary . 
East - Butibori attached Kolar village bound 

ary to Venna River. 
South Venna River Railway Colony line 

boundary. 


Total 
Population 
3093 
SC 814 
ST 474 


4 A - SC (Women ) 
4 B -General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २० , २०१९ / वैशाख ३० , शके १९ ४१ 


99 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


West Venna River Railway line Ruchi Soya 

Company to Railway Crossing to 
Railway Station State Road to Railway 
Station to Mr. Ramesh Shende House 
to Mr. Gani Pan Stall to Jai Durga Stores 
to Sana Decoration to Shitala Mata 
Mandir to Mr. Yadav Sathwane House 
to Mr. Pathan House to Mr. Mohan 
Malwar Kirana Stores to Hanuman 
Mandir to Mr. Raju Shriram House to Mr. 
Jivan Kukade House to Mr. Mandhare 
House to Mr. Ramdas Parse House to 

Agrawal Company to Railway Bridge . 
Discription of the Ward —Krishidev Fertilizer 5A - SC (Women ) 

Factory, Durga Mata Mandir, SaiMangal 5 B -General 
Karyalaya , Khaparde School, Filter 
Plant,Aaramashin Area . 


5 


5 


5 - A 
5 - B 


Total 
Population 
3183 
SC 663 
ST 153 


North- Annapurna Shiv Mandir To Bouddha 

Vihar to Durga Mandir to Open Place to 
Mr. Ashok Nikhade House to Mr. Maroti 
Mendhe House . 


East - Mr. MarotiMendhe House to Mr. Kavdu 

Awachat House to Mr. Parvej Sheikh 
House to Mr. Krushnaji Talvatkar House 
to Mr. Brijesh Daharwal House to Mr. 
Siddarth Chahande House to Mr. Pralhad 
Choudhari House to Pandurang Raut 
House to Bahuli Vihar (Well) to Sarswati 
School to Mr. Shriram Bondre House to 

Umred Road Railway Crossing. 
South Umred Road Railway Crossing to 

Lendipool. 
West Lendipool to Dr. Deshpande Clinic to 

Butibori Main Road to New Sapana Bar 
and Restaurant Corner to Gurudev Cloth 
Center to Maya Cloth Center to Mr. 
Sameer Jaiswal House (Ex. Sarpanch ) 
to Krishidev Fertilizers Factory 
to Matton Market to Annapurna Shiv 

Mandir. 
Discription ofthe Ward - APMCmarket Open Area , 6A-BCC 

Madhavkuti School, HBL Tower, Shani 6 B -General (Women ) 
Mandir , Pingalai Sabhagruh area , Maa 
Complex (Doifode Building), Balaji 
School, Mayur Restaurant, Indian Oil 

Petrol Pump , Hiwse Complex . 
North Boundry of Bori to old Rengapar Village 

to APMC Open Area (Nagpur-Wardha 
Highway) to Hiwse Complex . 


6 


6 


6 - A 
6 - B 


Total 
Population 
3457 
SC 371 
ST 188 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २० , २०१९/ वैशाख ३० , शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


East 


Hiwse Complex to Maa Complex 
(Doifode Building ) to Shri Babbu Sheikh 
Shop to Gurudev Electrical to Priya 
Enterprises to Rudra Kirana Stores to 
HBL Tower to Mr. Kachore farm House . 


South — Mr.Kachore farm House to SaitajMasjid 

Road to Mr. Ranjit Chaure House to Mr. 
Ramesh Choudhari House to Mr. Ajay 
Dolai House to Suresh Khapne House 
to Tulsi City via Umred road to Mr. 
Bhaurao Kale from old Bori Rengapar 
boundary. 


West 


Mr. Bhaurao Kale from to Mayur 
Restaurant to ShaniMandir to APMC 
open land . 


7 


7 


7 - A 
7 - B 


Total 
Population 
3493 
SC 329 
ST 244 


Discription of the Ward — Imperial Society, Suyog 

7 A -BCC 
Colony, Cidco Colony, Mhada Colony 7B-General (Women ) 
Dream Society, ira International School, 
Lokmat Paper Private Ltd., Veer 
Sawarkar Colony . 


North— 


From Imperial Society to Suyog Colony 
to Mr. Baba Amte House to Palm City 
to Vidarbh Premium to Nagpur-Wardha 
Highway Road to Patni Bajaj. 


East - 


Nagpur -Wardha Highway Road to 
Lokmat Paper Private Ltd. to Petrol 
Pump to Vadar wasti to Novelty Stores 
to Shival Mobile Shopy to Jay Durga 
Steel to APMC Open Place . 


South 


APMC Open Place to Dainik 
Punyanagari to Dream Society to Venna 
river. 


West 


Butibori Venna river boundary to Indian 
Oil Petrol Pump to Warghane Society 
to Jaiswal Society to Turakmari Village 
boundary to imperial Society. 


8 


8 


8 - A 
8 - B 


8 A -ST (Women ) 
8 B -General 


Total 
Population 
3218 
SC 304 
ST 381 


Discription of the Ward — Ajay Gupta Farm , 

Rukhmini Society, Mrs. Sultana Sheikh 
House , Mr. Hajari House, Mr. Akash 
Wankhede House , Tarun Yuvak Mandal, 
Chhotibori,Masjid ,Matton Market, Men 
School. 


North 


Mr. Ajay Gupta Farm to Goutam Soci 
ety to RukhminiSociety to Mr. Prakash 
Nagpure Farm . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २० , २०१९/ वैशाख ३० , शके १९ ४१ 


93 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


9 9 


9 - A 
9 - B 


Total 
Population 
3364 
SC 497 
ST 249 


East - Mr. Prakash Nagpure Farm to Mrs. 

Sultana Sheikh House to Mr. Wahid 
Sheikh to Mr. Jabir Sheikh House to Mr. 
Chhotu Sheikh House to Mr. Ramesh 
Thakre House to Mr. Pachghare House 
to Mr. Hajari House to Mr. Prakash 
Pawar House to Mr. Sheru Sheikh House 
to Mr. Joshi House to Mr. Raghusingh 
ChandelHouse to Mr. Akash Wankhede 
House to Tarun Yuvak Mandal to Venna 

River. 
South— Venna River to Sonurli Village boundary 

to Ruikhairi Village boundary . 
West Ruikhairi Village boundary to Nagpur 

Wardha Highway to Mr. Ajay Gupta 

Farm . 
Discription of the Ward — Mr. Ninave Farm , Bawla 9 A - SC 

Nagar, Saitaj Nagar, Dream School, 9B-General (Women ) 
P.S.C. Hospital, Government Hospital, 
Nagar Parishad Butibori Office , Durga 
Mandir,Mr. Sameer Borkute House, Mr. 
Kite House , Deve Hotel, Mr. Sanjay 
Nistane House , Bouddha Vihar, NDCC 
Bank , Smashanghat, Venna River near 
Hanuman Mandir, Mr. Samir Jaiswal 

Farm , Mr. Buti Farm . 
North— Mr. Ninave Farm to Mr. Dilip Jaiswal 

House to Nuri Masjid to Bawla Nagar 

( Rly. Station State Road .) 
East - Bawla Nagar to Mr. Anis Bawla House 

to Mr. Iqbal Sheikh House to Lendipool 
( Imli Plant) to PSC Hospital to Umred 

road Rly . Crossing to Venna River. 
South Venna River to Mokshadham to 

Hanuman Mandir (Near Venna river) 
West — Hanuman Mandir (Near Venna river) to 

Mr. Shekhar Agrawal House to Nilesh 
Medical Store to Country Wine Shop to 
Mr. Dadaji Sonar to Mr. Jumde House to 
Nagarparishad Butibori Office to Govern 
ment Hospital to Old Post Office to 
Mr. Pandurang Raut House to Jabbar 
Decoration to Mr. Shafibhai House to 
Mr. Nabibhai Sheikh House to Dream 
School to Mr. Ninave Farm . 


Nagpur : 
Dated the 20th May 2019 . 


ASHWIN MUDGAL , 
Collector, Nagpur. 


91.-36-37-8 ( 9440) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


